महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र. ०२२२२७९ ३६६८ ई-मेल: sashi¥.hted-mh@gov.in 
क्र: लवेसू-२०२३/प्र.क्र.१३/ई-७१२६५०ग्रं.क./शिकाना दिनांक : २० डिसेंबर, २०२३. 
शासन आदेठा 


श्री.दत्तात्रेय क्षीरसागर, ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे दि.२०.१२.२०२३ पासून 
अर्जित रजेवर आहेत. त्यांच्या रजेच्या कालावधीत ग्रंथालय संचालक पदाचा अतिरीक्त कार्यभार 
श्री.राजेंद्र कोरे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, रत्नागिरी यांच्याकडे याव्दारे सोपविण्यात येत आहे. 
२. श्री. राजेंद्र कोरे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी यांनी सदर पदाचा अतिरीक्त कार्यभार त्यांच्या 
पदाचा कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या सांभाळून धारण करावा. सदर अतिरीक्त कार्यभार श्री.क्षीरसागर रजेवरुन 
परत येईपर्यंत अथवा शासनाच्या पुढील areas सुरु राहिल. श्री. राजेंद्र कोरे, जिल्हा ग्रंथालय 
अधिकारी यांनी ग्रंथालय संचालक पदाचा अतिरीक्त कार्यभार त्वरीत स्विकारुन त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२०१८१७२६६३०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b0d6763338fc6cc4f7cf07ca60db7 abc 1 cfac99c84ab 1 b5bfcOdae460 
963100, postalCod 10032, st=Mahare 

Pp A N D U R A N G L U B A L ber=AF6895C47A84066432F58DD1F18284163D880AC9BD8D24A 
198FDOE7310BBEB59, cn=PRATAP PANDURANG LUBA\ 

ite: 2023.12.20 18:16:24 +05'30' 
उप सचिव > महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. श्री.दत्तात्रेय क्षीरसागर, ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. श्री.राजेंद्र कोरे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी. 
प्रत: 
. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, नागपूर 
. प्रधान सचिव, (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), शिबिर कार्यालय, नागपूर. 
. ग्रंथालय संचालक ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. उपसंचालक (आस्थापना) ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. निवड नस्ती 


Cc 40 A -0 


